दि.३१/०३/२०२२ 


प्रस्तावना - 


शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 
योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर 
विकास कामात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.- ३८/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. ०६ जून, २०२२ 


संदर्भ. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का-९, 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


संदर्भिय शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये विकास कामे मंजूर करण्यात आली 
आहेत. सदर मंजूर विकास कामात बदल करणेबाबत मा.लोकप्रतिनिधी (आमदार व खासदार) तसेच पदाधिकारी 
यांनी विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन खालील नमूद मंजूर विकास कामात बदल करुन शुद्धीपत्रक निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 


संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णय, दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट- अ मध्ये खालील विकास कामे मंजूर 


करण्यात आलेली आहेत. 
अ.क्र जिल्हा म. क्र कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
न.पा./न.पा./न.प. (रुपये लाखात) 
१. नागपूर उमरेड १५० | उमरेड शहरातील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये ५०.०० 
विविध विकास कामे करणे 
2. मुंबई  । मुंबई उपनगर ३६० | वांद्रे (पुर्वी भागातील अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये १००.०० 
उपनगर विविध विकास कामे करणे 
३. मुंबई मुंबई उपनगर २७३ | कामावाडी, आर.के. स्टुडिओच्या मागे, २५.०० 
उपनगर पांजरापोळ, चेंबूर येथे पुरुषांकरीता १२ 
आसनी सार्वजनिक शौचालय बांधणे 
४. मुंबई मुंबई उपनगर २७५ | कामावाडी, आर.के. स्टुडिओच्या मागे, २५.०० 
उपनगर पांजरापोळ, चेंबूर येथे सत्रीयांकरीता १२ 
आसनी सार्वजनिक शौचालय बांधणे 
प. परभणी परभणी १७९ | परभणी शहरातील प्रभाग क्र.१३ येथे धार रोड १५.०० 
पासुन ते कब्रस्थान पर्यंत डांबरी रस्ता करणे 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-- ३८/का-९ 


२. उपरोक्त मंजूर विकास कामात खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
शासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


अ.क्र जिल्हा म. क्र. कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
न.पा./न.पा./ (रुपये 
न.प. लाखात) 
a : नागपूर कुही १५० | नगर पंचायत कुही, जि. नागपूर येथे अल्पसंख्याक २५.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
भिवापूर नगर पंचायत भिवापूर, जि. नागपूर येथे अल्पसंख्याक २५.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
२. मुंबई  । मुंबई उपनगर | ३६० | बेहरामपाडा, बांद्रे (पूर्वी येथे गटारे, पायवाटा व २५.०० 
उपनगर लादीकरण करणे 
भारतनगर, वांद्रे(पूर्वी येथे गटारे, पायवाटा व लादीकरण २५.०० 
करणे 
गोळीबार रोड, मस्जिद जवळ, सांताक्रुझ (पूर्व) येथे २५.०० 
गटारे, पायवाटा व लादीकरण करणे. 
नौपाडा, बांद्रे (पूर्वी येथे गटारे, पायवाटा व लादीकरण २५.०० 
करणे 
३. मुंबई मुंबई उपनगर | २७३ | एम पूर्व विभागातील प्रभाग क्र. १४३ मधील बी-सेक्टर, २५.०० 
उपनगर बी-लाईन, रुम नं. १०९७ ते क्रिश्नन स्टेशनरी, १०५१० 
रोड, चिता कॅम्प ट्रॉम्बे येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
8. मुंबई मुंबई उपनगर | २७५ | एम पूर्व विभागातील प्रभाग क्र. १४३ मधील बी-सेक्टर, २५.०० 
उपनगर आय-लाईन, ते के लाईन ऑरबीट पॅथॉलॉजी जवळ रोड, 
चिता कॅम्प ट्रॉम्बे येथे गटारे व पायवाटा बांधणे. 
प्‌. परभणी परभणी १७९ | प्रभाग क्र.-३ (क) येथील मस्जीदी परिसरात विकास कामे १५.०० 
करणे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०६१३२५३५९४१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कक तात 
ह ष्ट्र नि नु S H AS H A N K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, meee 
YASHWANT BARVE =: acne 


(शाश्यांक य. बर्वे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः नाक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.-- ३८/का-९ 


३. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

६. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हाधिकारी 

१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


